महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. बनुयो-०२१९/प्र.क्र.१५३/पोळल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक २८ जून २०१९. 


विषय :- “महाराष्ट्रात बळी पडलेल्या व्यक्‍तींकरिता नुकसानभरपाई योजना, २०१४” 
याकरिता चालू वित्तीय वर्षात (सन २०१९-२०) एप्रिल २०१९ ते जुले २०१९ या चार 
महिन्यांच्या कालावधीकरिता लेखानुदान म्हणून प्राप्त निधी वितरित व खर्च 
करणे यांकरिता मंजुरी देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक 
०१.०४.२०१९. 
२) महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. मराविसेप्रा/ 
२०१९/ ९३६, दिनांक ०१.०४.२०१९. 


ज्ञापन. 


महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९ (सन २०१९ चा महा. अधि. क्र.२) 
द्वारे एप्रिल २०१९ ते जुळे २०१९ या कालावधीकरिता अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा 
निधी (लेखानुदान) अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर प्रशासनिक 
विभागांना वितरित करण्यात आला आहे. उक्त निधी तात्काळ वाटप करण्याबाबत शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक ०१.०४.२०१९ द्वारे 
सूचना देण्यात आल्या आहेत. 


२. त्या अनुसार गृह विभाग, मागणी क्र. बी-१, २०५५, ००, १०८, राज्य मुख्यालय 
पोलीस, (०८) बळी पडलेल्या व्यक्‍तींकरिता नुकसानभरपाई निधी, (०८)(०१) गुन्ह्यामध्ये बळी 
पडलेल्या व्यक्‍तीस किंवा त्याच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई (कार्यक्रम) (२०५५०६७८), ३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर, या तपशीलवार लेखाशीर्षाखाली प्राप्त अनुदान 
रु.६,६६,६४,०००/- (रुपये सहा कोटी, सहासष्ट लक्ष ATE हजार फक्त खर्च करण्यास, 
पुढील अटींवर, याद्वारे, मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अटी- 


१ उक्त निधीचे उपयोजन प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. 


२) उक्त निधीच्या खर्चाबाबतचे afters लेखापरीक्षेकरिता उपलब्ध करणे बंधनकारक 
राहील. 


३. हे ज्ञापन, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, 
दिनांक ०१.०४.२०१९, अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बनुयो-०२१९/प्र.क्र.१५३/पोल-७ 


४. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२९११५२४३३६२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SWAPNIL GOPAL 8075६ 


DN: c=IN, her 
2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1 fc87a9f66cfd9bad01 18449 
32, sti 


3f2735ad885627, postalCod 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI. 


INumber=8538cd 1e408948f7d025537d5f6589bd8958d1b9532 
2e66d2ccSedf89ad0d79 HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 

ate: 2019.06.29 11:59:58 +05'30" 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

सदस्य सचिव, 

महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई. 

१०५, सा.बां. विभाग इमारत, मुंबई उच्च न्यायालय, 
फोर्ट, मुंबई. 


प्रत- 
१) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
३) सचिव, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण- सर्व जिल्हे (were whad, महाराष्ट्र राज्याविधि 
सेवा प्राधिकरण FAS, यांच्यामार्फत. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी-सर्व जिल्हे. 
७) प्रधान महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 
) 


to} 
4 


महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.-१, गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
qo) निवड फाईल (पोल-७. 


(2 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


